महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयास “१०- कंत्राटी सेवा”, “११-देशांतर्गत प्रवास 
खर्च”, “१४-भाडेपट्टी व कर” या उद्दीष्टासाठी वर्ष २०२१- 
२२ साठी पुनर्विनियोजनाने अनुदान वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.१४१/कार्या-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१.०३.२०२२ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिल, २०२१ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.२२.०४ २०२१ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.०३.०६ २०२१. 
8) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.१७.०८ २०२१. 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.२०.१० २०२१. 
७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.३१.१२.२०२१. 
८) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२१/ म.रा. वक्फ. 
न्या.औ.बाद/लेखा/६८, दि.११.०२.२०२२. 
९) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२१/प्र.क्र.७८/का.४, 
दि.१५.०३.२०२२. 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०२२ 
११) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:अविवि-२०२२/प्र.क्र.२२/का.७, 
दि.३१.०३.२०२२. 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे मंजूर असलेल्या अनुदानातून “१०- कंत्राटी सेवा”, “११-देश्ांतर्गत प्रवास wa”, आणि “१४- 
भाडेपट्टी व कर” या उद्दिष्टासाठी पुनर्विनियोजनाने अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती 


शासन निर्णय : 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात, “१०- कंत्राटी सेवा” या उदह्दीष्टासाठी रु.११,५०,०००/- (रुपये अकरा लाख 
पन्नास हजार मात्र) तसेच ““११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च”, या उद्दीष्टासाठी रु.४०,०००/- (रुपये चाळीस हजार मात्र) 
तसेच “१४-भाडेपट्टी व कर” या उद्दिष्टासाठी रु.७,५०,०००/- इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर आहे. संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.१४१/कार्या-४ 


क्र. १ व ४ येथील परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयासाठी “१०- कंत्राटी सेवा” या उद्दीष्टासाठी रु.११,५०,०००/- (रुपये अकरा लाख पन्नास हजार मात्र), ““११- 
देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टासाठी रु.३०,०००/- (रुपये तीस हजार मात्र ) तसेच “१४-भाडेपट्टी व कर” या 
उद्दिष्टासाठी रु.७,५०,०००/- इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे . 


आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये मागणी 

केल्यानुसार संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाने अनुदान उपलब्ध करुन दिल्याने “१०- कंत्राटी 
सेवा” या उद्दीष्टासाठी रु.१,०५,४९४/- (रुपये एक लाख पाच हजार चारशे चौर्‍्याण्णव मात्र ),“*“११-देझ्ञांतर्गत प्रवास 
खर्च” या उद्दीष्टासाठी ८५,०००/- (रुपये पंचाऐंशी हजार मात्र) +) तसेच “१४-भाडेपट्टी व कर” या उद्दिष्टासाठी 
रु.६,८३,५०६/- (रुपये सहा GE BAA हजार पाचशे सहा मात्र) असे एकूण रु.८,७४,०००/- (रुपये आठ लाख 
ARS हजार मात्र) इतके अनुदान अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. वितरित अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर 
करावे. 

वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी 
व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची राहील. 

उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), (00)(09) आयुक्त, औरंगाबाद, 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८), “Io कंत्राटी सेवा”, “११-देशातर्गत प्रवास खर्च” 
तसेच “१४-भाडेपट्टी व कर” (अनिवायी” या लेखाशीर्षाखाली खर्च टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र. ११२/२०२२/व्यय-१, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये प्रदान केलेल्या 
सहमतीनुसार आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०२१/प्रक्र. ४८/अर्थ-३, दि.६ VAG, २०२१ 
आणि झासन निर्णय,वित्त विभाग अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या MA वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११९१९४२६०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH MADHAVRAO - 
SONAVANE 


(fe. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग 
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.१४१/कार्या-४ 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (अर्थ-१४/व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७/का-५), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


